धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील 
प्रमुख जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१७३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०३ जानेवारी २०२४ 
पहावे :- मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र. का-५/सा बां प्रादे वि ना/प्रआ/दर्जोन्नत/५७१८/सन-२०२३, 
दिनांक ११/१०/२०२३. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये धुळे 
जिल्ह्यातील, शिंदखेडा तालुक्‍यातील, प्रमुख जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून Sula करणेबाबतचा प्रस्ताव 
शासनास सादर केलेला आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर व मागणी विचारात घेता, 
सदर रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव विचारात घेऊन 
धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील खालील प्रमुख जिल्हा मार्ग, राज्यमार्ग म्हणून Salad करण्यात 
येत आहेत. 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोन्नत दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा क्रमांक 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी 
(कि.मी.) 

a निमगुळ पथारे रामी मालपुर सुराय मेथी | प्रमुख जिल्हा | (0/00 ते 43/200) | 43.200 | राज्यमार्ग 
भडणे शिंदखेडा वरपाडे रस्ता. मार्ग- ४६ ५३.२०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४७२ 
ता .शिंदखेडा 

२. बळसाणे कळ अक्कलकोस Wa] प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते ४०/००) | ४०.००  । राज्यमार्ग 
विखरण रहिमपूरे कुरुकवाडे धामणे | मार्ग-४८ ४०.०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४७३ 
लोहगांव रस्ता. ता .शिदखेडा 

३. चिरणे होळ गोराणे माळीच वाघोदे | प्रमुख जिल्हा | (०/०० ते 32/200)| ३२.२०० | राज्यमार्ग 
वालखेडा वाघाडी ते सोनगीर राम ३ . | APR १५ ३२.२०० कि.मी. कि.मी. | क्रमांक-४७४ 
ला मिळणारा रस्ता.ता .शिंदखेडा 

एकूण १२५.४०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१७३/नियोजन-२ 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील धुळे जिल्ह्यातील राज्यमार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १२५.४०० कि.मी. ने वाढ होवून राज्यमार्गाची एकूण लांबी (४०१०.६४० -- १२५.४००) म्हणजेच 
४१३६.०४० कि.मी. इतकी होईल. प्रमुख जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२५.४०० कि.मी. घट होवून 
प्रमुख जिल्हा मार्गाची एकूण लांबी (१६१२.५८०-१२५.४००) म्हणजेच १४८७.१८० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आळेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०१०३१६३३१५२०१८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


KACHARE पा... eee 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-20249 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, धुळे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ 
च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाळ शासनास सादर करावा.) 

प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 

२) जिल्हाधिकारी, धुळे. 

3) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (उत्तर) विभाग, धुळे. 

५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


